सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान/राज्य अनुदानांतर्गत विविध लेखाशिर्षा- 
खाली मंजूर असलेल्या निधीतून हाफकीन जीव 
औषध महामंडाळाने निविदा प्रक्रीयाअंती प्रत्यक्ष 
प्राप्त झालेल्या नवीन दरानुसार औषधे, औषधे 
साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक बाबींच्या खरेदीस 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र .क्र.३१/ आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १९ जुलै, २०२२ 


वाचा :- 

(१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२०/प्र.क्र. ३१/आरोग्य-८, 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२०. 

(२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, परळ, मुंबई-१२ 
यांचे पत्र क्रमांक : ४९०३-०४/हाफकिन/खरेदी कक्ष/सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
बाबत/२०२०-२१, दिनांक : ०५.०५.२०२२. 

(३) सहसंचालक (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आसेआ/ 
खरेदी कक्ष, मुंबई/सन २०२०-२१ मध्ये प्रस्तावित औषधी बाबींच्या खरेदीस सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत/१६११-१२/२०२२, दिनांक : २५ मे, २०२२. 

(४) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांनी दिनांक २६.०५.२०२२ रोजी मान्य केलेली टिप्पणी. 

(५) सहसंचालक (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : १६३२-३३/ 
आसेआ/खरेदी कक्ष, मुंबई/सन २०२०-२१ मध्ये प्रस्तावित हाफकीन महामंडळ स्वउत्पादित 
बाबींच्या थेट खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत/२०२२, दिनांक २७ मे, 
२०२२. 

(६) शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२०/प्र.क्र. ३१/आरोग्य-७, 
दिनांक : ०३ जून, २०२२. 

(७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष व रुग्णालये), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्रमांक : १८८७-८८/आसेआ/खरेदी कक्ष मुंबई/सन २०२०-२१ मध्ये प्रस्तावित औषधी 
बाबींच्या खरेदीसाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत/२०२२, दिनांक : ०७ जून, 
२०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३१/आरोग्य-७ 


(८) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
आसेआ/खरेदी कक्ष मुंबई/सन २०२०-२१ मध्ये प्रस्तावित औषधी बाबींच्या खरेदीवसाठी 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत/२०२२, दिनांक : १३ जुले, २०२२. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्रमांक (१) च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय 


आरोग्य अभियानांतर्गत विविध लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून, तसेच राज्य अनुदानाच्या 


विविध लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून औषधे, वैद्यकिय उपकरणे, यंत्रसामुग्री व 


तद्‌नुषंगिक उपभोग्य वस्तु व इतर आवश्यक साहित्याची खरेदी करण्यासाठी रुपये 
५,२७,२५,१४,२१२/-इतक्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रशासकीय 


मान्यतेनुसार बाबनिहाय नमूद केलेले दर हे अंदाजित असल्याने, हाफकिन जीव-औषध निर्माण 


महामंडळ मर्यादित, परळ, मुंबई महामंडळाच्या खरेदी कक्षाने संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (२) अन्वये 


निविदेअंती १०% अधिकचे दर प्राप्त झाल्याचे कळविले होते. तसेच, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 


यांना दिनांक २२.०४.२०२२ च्या मान्यता समितीच्या बैठकीत वापरकर्ता विभागाकडून निविदेमध्ये प्राप्त 


झालेले दराप्रमाणे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेण्यास व मान्यता समितीच्या बैठकीत घेण्यात 
आलेल्या निर्णयानुसार पुनर्निविदा प्रसिध्द करुन निर्णय घेण्याचे निर्देशित केले होते. 


हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, परळ, मुंबई महामंडळाने दिलेल्या 
निर्देशानुसार आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्रमांक (३) च्या पत्रान्वये निविदेमध्ये प्राप्त 
झालेल्या दराप्रमाणे १०% किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्या बाबींची प्रत्यक्ष संख्या कमी करण्यात आले 
असल्याचे शासनास कळविले होते. तसेच, राज्य अनुदानातून खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या 
बाबीकरीता मूळ प्रशासकीय मान्यतेनुसारची रक्‍कम कोषागारातून आर्थिक वर्षात संक्षिप्त देयकांद्वारे 
आहरीत करुन हाफकिन खरेदीच्या कक्षाच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आल्याने, सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत शासनास विनंती केली होती. 


हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, परळ, मुंबई महामंडळाने दिलेल्या 
निर्देशानुसार निविदेमध्ये प्राप्त झालेल्या दराप्रमाणे १०% किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्या बाबींची 
प्रत्यक्ष संख्या कमी करुन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान 
संचालक तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक (४) 
टिप्पणीन्वये मान्यता दिली आहे. तद्नुषंगाने, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्रमांक (५) च्या 
पत्रान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. तथापि, 
आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाचे 
शासनस्तरावर अवलोकन केले असता त्यात काही त्रुटी आढळून आल्या होत्या. यास्तव, आरोग्य सेवा 

पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३१/आरोग्य-७ 


आयुक्‍ताळलयास झासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक (६) च्या पत्रान्वये मुद्देनिहाय सविस्तर खुलासा संबंधित 
कागदपत्रांच्या प्रतींसह सादर करण्याचे निर्देशित करण्यात आले होते. Acide, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्रमांक (७ च्या पत्रान्वये सविस्तर खुलासा शासनास सादर केला आहे. 
तसेच, संदर्भाधीन क्रमांक (८) च्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियानांतर्गत असलेल्या विविध लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून औषधे, औषधी 
साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक बाबींच्या खरेदीसाठी एकूण ३४ बाबींकरीता रुपये १८,०१,६४,१८४/- व 
राज्य अनुदानाच्या विविध लेखाशिर्षाखाली एकूण ११ बाबींकरीता रुपये २,०४,६८,०१७/- अशा एकूण 
रुपये २०,०६,३२,२०१/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी सहा लक्ष बत्तीस हजार दोनशे एक फक्त) इतक्या 
रकक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत विनंती केली आहे. आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या 
विनंतीनुसार उक्त LIHAT सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राज्य अनुदानाच्या विविध 
लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून औषधे, औषधी साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक बाबींच्या 
खरेदीसाठी हाफकीन जीव औषध महामंडळातील खरेदी कक्षाने निविदेअंती मूळ प्रशासकीय 
मान्यतेच्या रक्कमेपेक्षा १०% अधिकचे दर प्राप्त झाल्याचे आरोग्य सेवा आयुक्‍्ब्तालयास कळविले होते. 
यास्तव, प्रशासकीय मान्यतेच्या १०% किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्या बाबींवरील प्रत्यक्ष संख्या कमी 
करुन आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत असलेल्या विविध ळेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून एकूण ३४ बाबींकरीता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ प्रमाणे रुपये 
१८,०१,६४,१८४/- (अक्षरी रुपये अठरा कोटी एक लक्ष चौसष्ट हजार एकशे चौ-यांशी फक्त) इतक्या 
रकक्‍्कमेस नव्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, राज्य अनुदानाच्या विविध 
लेखाशिर्षाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ प्रमाणे एकूण ११ बाबींकरीता रुपये २,०४,६८,०१७/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी चार लक्ष अडुसष्ट हजार सतरा फक्त) इतक्या wands नव्याने सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. वरील प्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत असलेल्या अनुदानातून एकूण ३४ बाबींकरीता 
विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविलेल्या रुपये १८,०१,६४,१८४/- व राज्य अनुदानाच्या विविध लेखाशिर्षाखाली 
विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविलेल्या रुपये २,०४,६८,०१७/-, अज्ञा एकूण रुपये २०,०६,३२,२०१/- (अक्षरी 
रुपये वीस कोटी सहा लक्ष बत्तीस हजार दोनशे एक फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अनुदानास खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 
(१) सदर औषधे, वैद्यकिय उपकरणे, यंत्रसामुग्री व तद्‌नुषंगिक उपभोग्य वस्तु व इतर आवश्‍यक 
साहित्याची आवऱयकता/मागणी याची शाहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर 
बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३१/आरोग्य-७ 


(2) सदर औषधेयंत्रसामुग्री व तद्‌नुषंगिक उपभोग्य वस्तु व इतर आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे, 
साहित्याची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. 

(3) सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा 
होईल अशा रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या 
बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

(४) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक ARIA २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ / 
उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

(५) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खाजरजमा करण्यात यावी. 

(६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

(७ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(८) औषधे, औषधी साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक बाबींच्या प्रस्तावित खरेदीसाठी सन २०२०-२०२१ 
करीता दिनांक २०.१०.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मूळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार दिलेली 
रक्‍कम कोषायगारातून संक्षिप्त देयकाद्वारे आहरीत करुन हाफकीन जीव औषध महामंडळातील 
खरेदी कक्षाच्या बॅक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. 

(९) औषधे, औषधी साहित्य, तसेच तद्‌नुषंगिक बाबींसाठी येणारा खर्च हा सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाकरीता “२१ पुरवठा व सामुग्री” या लेखाशिर्षांतर्गत, “२२१० ०२२६, २२१० ४२५९, २२१० 
जी२९८, २२१० ०१४६, २२१० ०४४१३, २२१० ई४८२, २२१० ०९४१, २२१० ०६६५, २२१० 
५१७५, २२१० ०६७४, २२१० ०२९१, २२१० ०१९१” या उद्दिष्टाखाली मंजूर असलेले अनुदान 
वित्त विभागामार्फत वर्ग व वितरीत करण्यात येईल. तसेच, वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेतच 
प्रत्यक्ष खरेदी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयुक्‍त तथा अभियान संचालक व संबधित कार्यक्रम 
प्रमुख यांची राहील. 

(१०) सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३१/आरोग्य-७ 


(११) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे ((»/० 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

(१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 

(93) प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर, खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत. तसेच, सदर प्रकरणी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र. २४०/आरोग्य-८, दिनाक : २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक (१) ते (१३) येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्रमांक ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२२०७०४१२०००५५७१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 
LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b3 
V | J AY K U M A R 80c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A7 
1DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595 
S5AAFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 
cn=LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2022.07.19 15:19:55 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सोबत व विवरणपत्र १-विवरणपत्र :-२. सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति:- 


(१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.३१/आरोग्य-७ 


२) व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, परळ, मुंबई. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष व रुग्णालये), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

७) प्रधान महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 

९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

(१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

(११) निवडनस्ती (आरोग्य-७, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२०/प्र.क्र. ३१/आरोग्य-७, दिनांक : १९ जुलै, 2022 सोबतचे विवरणपत्र-१ 


अ.क्र. निविदा बाब औषधाचे नाव तांत्रिक विनिर्देष्ठे एकुण एकुण अपात्र | एकुण पात्र वाटाघाटी | प्रशासकीय | प्रशासकीय प्रशासकीय । निविदेनुसार प्राप्त सुधारीत खरेदी 
क्रमांक | क्रमांक सहभागी | निविदाकार | निविदाकार | नंतरचा ।मान्यतेचा दर मान्यतेची संख्या | मान्यतेची रक्कम | दराने मुळ प्रशासकीय संख्या 
निविदाकार संख्या संख्या । न्युनतम प्र.मा.च्या रक्‍्कमेस | मान्यतेची रक्‍कम | प्रस्तावित 
संख्या दर (_१) अधीन राहुन करणारे 
खरेदीची सुधारीत कार्यालय/ 
संख्या विभाग 
Ampicillin 500 mg Inj Inj. Ampicilline 500 mg. | 7 | |‘ | 5 6.600 5.6660 288520 1634754.32 247600 1634160.00, JSSK 
+ | E-3233 > | Inj. Ampicillin Powder for injection: 500 
mg (as sodium salt) in vial 
E Iron Sucrose 20mg/ ml Inj Tron Sucrose 20mg/ ml Inj 7 | | 3 12.71 9.9400 1313567 13056855.98 1027200 13055712.00| Maternal 
2 -3233 | Health 
Meropenam 500 mg Inj Inj. Meropenam 500 mg Each 500 mg 19 [> 13 76.160 53.7600 39300 2112768.00 27700 2109632.00) Child 
MERREM LV. Vial will deliver 500 mg Health 
3 E-3233 77 meropenem and 45.1 mg of sodium as 
sodium carbonate (1.96 mEq). 
Tramadol 50 mg /ml Inj Inj Tramadol 50 mg /ml, 2 ml Ampoule 7 3 a 2.70 2.2200 400000 888000.00 328800 887760.00| Free Drug 
+ | E-3233 121 Services 
Pantaprazole 40 mg/ 10 ml Pantaprazole 40 mg/ 10 ml Inj 11 | * | 5 5.82 5.1968 fe ey 3118080.00 535700 3117774.00| Free Drug 
5 E-3233 92 Inj Service 
Amoxcillin Tab DT 125 mg Tab Amoxcillin DT 125 mg | | 5 3 0.5477 0.4800 5000000 2400000.00 4380000 2398926.00| Free Drug 
ति E-3235 11 Services 
Ciprofloxacin 250 mg Tab. Ciprofloxacin 250 mg 14 | 5 0.8880 0.7900 51000000 40290000.00 45370000 40288560.00| Free Drug 
Service + 
7 E-3235 bee HWC + 
RBSK 
Metronidazole 200mg Tab. Metronidazole 200mg 7 | 3 0.3617 0.3200 35000000 11200000.00 30960000 11198232.00) Free Drug 
E Service + 
a -3235 110 HWC 
19 | E-3235 us | Telmisartan 80mg Tab Tab. Telmisartan 80mg Strip of 10 Tablets y le cee | 3 0.9520 ०७२00 3500000 2205000-00 3050000 20000-00 | NECDCS 
Dicyclomine Hydrochloride | * | | * | 3 2.1840 1.7610 500000 880500.00 403000 880152.00| Free Drug 
ow E-3233 35 Inj. 10mg/ml Inj. Dicyclomine 10 mg / ml - 2 ml Services 
Silver Sulphadiazine 1% w/w Sil Iphadiazi iC 13 P| 7 113.2500 100.9000 100000 10090000.00 89000 10079250.00| Free Drug 
11 E-3241 53 Ointment hb aera amine Seas Services 
Sivlersulphadiazine 1% w/w 250 gm 
Azithromycin 250mg Tab. Azithromycin 250 mg- Aluminium 24 12 12 3.6368 3.0900 5000000 15450000.00 42400 154200.32) Free Drug 
12 E-3235 26 Blister - Strip of 3 Tab Services 
Azithromycin 500mg Tab. Azithromycin 500 mgAluminium 31 15 16 6.8999 5.0200 2000000 10040000.00 1455000 10039354.50) Free Drug 
13 E-3235 27 Blister - Strip of 3 Tab Services 
| a | 4 E-3235 78 Gliclazide 80mg Tab. Gliclazide 80mg 5 2 3 1.1536 0.8700 1000000 870000.00 754000 869814.40 | NPCDCS 


९४७1 4. 


am.) निविदा बाब औषधाचे नाव तांत्रिक विनिर्देष्ठे एकुण  । एकुण अपात्र | एकुण पात्र वाटाघाटी | प्रशासकीय | प्रशासकीय प्रशासकीय | निविदेनुसार प्राप्त सुधारीत खरेदी 
क्रमांक | क्रमांक सहभागी | निविदाकार | निविदाकार | नंतरचा ।मान्यतेचा दर | मान्यतेची संख्या | मान्यतेची रक्कम | दराने मुळ प्रशासकीय संख्या 
निविदाकार संख्या संख्या । न्युनतम प्र.मा.च्या रक्‍कमेस | मान्यतेची रक्‍कम | प्रस्तावित 
संख्या दर (_१) अधीन राहुन करणारे 
खरेदीची सुधारीत कार्यालय/ 
संख्या विभाग 
Spinal needle disposable 230 Spinal needle disposable 5 2 3 34.93000 22.9600 143800 3301648.00 94500 3300885.00| JSSK 
Disposable Sterile spinal needle Quincke 
(or pencil point) ( As per the need of the 
15 E-3359 28 end user) Size: 23 L=90mm 
ISO & CE certificate 
Size 23G 
Spinal needle disposable 25G Spinal needle disposable | | 3 35.28000 22.9600 50000 1148000.00 32500 1146600.00| Free Drug 
Disposable Sterile spinal needle Quincke Services 
(or pencil point) ( As per the need of the 
16 E-3359 30 end user) Size: 23 L=90mm 
ISO & CE certificate 
Size 25G 
Spinal disposable needle 24G Spinal needle disposable 7 7 3 35.28000 20.1600 50000 1008000.00 28500 1005480.00| Free Drug 
Disposable Sterile spinal needle Quincke Services 
(or pencil point) ( As per the need of the 
end user) Size: 23 L=90mm 
ISO & CE certificate 
17 E-3359 29 Size 24G 
Spinal needle disposable 26G Spinal needle disposable 5 2 3 35.28000 20.1600 20000 403200.00 11400 402192.00| NPCB 
Disposable Sterile spinal needle Quincke 
(or pencil point) ( As per the need of the 
end user) Size: 23 L=90mm 
ISO & CE certificate 
- E-3359 31 Size 266 
Microdrip LV. sets with Micro I.V.Infusion set for pediatric use 2 | शि 31.600 30.0000 200000 6000000.00 189800 5997680.00| Free Drug 
Volumetric chamber for Infusion Fluid administration with Services 
volumetric chamber 60 drops per 1 ml. 
. E-3359 Ee Non Toxic,Sterlized,Pyrogen Free,ISI 
Mark, Non vented edle Size 23 G x 1.5 
inch 
Nebulisation mask with | | 5 3 35.280 24.5500 20000 491000.00 13900 490392.00| Free Drug 
20 E-3260 58 hudsons chamber pre- Services 
sterilised disposable 


Page of 4 


am.) निविदा बाब औषधाचे नाव तांत्रिक विनिर्देष्ठे एकुण  । एकुण अपात्र | एकुण पात्र वाटाघाटी | प्रशासकीय | प्रशासकीय प्रशासकीय | निविदेनुसार प्राप्त सुधारीत खरेदी 
क्रमांक | क्रमांक सहभागी | निविदाकार | निविदाकार | नंतरचा मान्यतेचा दर मान्यतेची संख्या | मान्यतेची रक्कम | दराने मुळ प्रशासकीय संख्या 
निविदाकार संख्या संख्या । न्युनतम प्र.मा.च्या रक्‍्कमेस | मान्यतेची रक्‍कम | प्रस्तावित 
संख्या दर (_१) अधीन राहुन करणारे 
खरेदीची सुधारीत कार्यालय/ 
संख्या विभाग 
Vitamin A Concetrated Vitamin-A Paediatric Oral Solution IP 10 षि षि 80.640 52.6400 200000 10528000.00 130500 10523520.00} HWC 
Solution 100ml 1,00,000 IU, 100 ml Bottle Each ml 
contains Vitamin A Concentrate oil, 
21 E-3241 5 diluted in a suitable vegetable oil 
equivalent to 1,09,500 IU/gm, as palmitate 
with dropped marked for doses. 
Amoxycillin + Calvulanic Amoxycillin + Calvulanic Acid 300 mg 3 | 2 16.128 11.9000 50000 595000.00 36800 593510.40| Free Drug 
Acid 300 mg Inj. (Amoxycillin Sodium 250 mg + Services 
22 E-3233 7 (Amoxycillin Sodium 250mg _ | Clavulanic Acid as Potassium salt 50 mg 
+ Clavulanic Acid 50 mg per i.e. 0.3 gm in vial Inj) 
vial Inj) 
Urine Collection Bag Urine Collection Bag 7 3 शशि 13.820 9.8500 344570 3394014.50 245500 3392810.00) JSSK 
23} E-3260 शि 
Nylon Monofilament 7 5 2 26.88 13.0000 44540 579020.00 21500 577920.00| JSSK 
nonabsorbable polymers with |Nylon Monofilament nonabsorbable 
24 £3352 69 Needle 1/2 circle Round body | polymers with Needle 1/2 circle Round 
४ Heavy Needle (Loop Suture) |hody Heavy Needle (Loop Suture) 50 mm 
50 mm Size 1 Length 150 cm|Size 1 Length 150 cm 
25 E-4175 42 Paracetamol 650 mg Tab Paracetamol 650 mg 5 3 2 0.7325 0.3700 18000000 6660000.00 9092000 6659890.00 HWC 
26 E-4175 11 Carbamazepine 200 mg Tab. Carbamezapine 200 mg [1 4 | | 1__| 3 1.5568 1 4541890 4541890.00 2917000 4541185.60| NMHP 
Tab. Cetrizine 10 mg Tab Cetrizine Di Hydrochloride 10 mg, | 2 a 0.1404) 0.11 134000000 14740000.00 104985000 14739894.00) Free Drug 
E Aluminium Blister- strip of 10 Tablets Service + 
27 -4175 13 HWwC 
Doxycycline Cap/Tab 100 mg Cap/Tab Doxycycline 100 mg शि | Pe 1.5008/0.96 12500000 12000000.00 7995000 11998896.00) Free Drug 
28 | E4175 20 Service 
Infant Feeding Tube For neonatal and paediatric nutritional 7 2 2 i 3.72 470000 1748400.00 417000 1747230.00| Free Drug 
feeding Closed distal end with two lateral Services 
eyes Tube with radio-opaque line, marked 
at 25 cms from the tip for accurate 
placement Soft and rounded tip to prevent 
29 E-3359 न trauma during application 
Soft, frosted and kink resistant PVC 
tubing Radio Opaque line is provided 
throughout the length for X-Ray 
visualisation 
Amoxycillin Tab. DT 125mg Tab. Amoxycillin D T 125 mg 7 | 3 0.6100 0.48 5000000 2400000.00 3934000 2399740.00  ॥॥२९1)1पष्ट 
30 E-3872 i Services 
Doxycycline Cap / Tab 100mg) Capsule / Tablet Doxycycline 100 mg 15 3 12 1.34 0.96 2500000 2400000.00 1790000 2398600.00| Free Drug 
31 | ए-3872 13 Services 


Page of 4 


am.) निविदा बाब औषधाचे नाव तांत्रिक विनिर्देष्ठे एकुण  । एकुण अपात्र | एकुण पात्र वाटाघाटी | प्रशासकीय | प्रशासकीय प्रशासकीय | निविदेनुसार प्राप्त सुधारीत खरेदी 
क्रमांक | क्रमांक सहभागी | निविदाकार | निविदाकार | नंतरचा मान्यतेचा दर मान्यतेची संख्या | मान्यतेची रक्कम | दराने मुळ प्रशासकीय संख्या 
निविदाकार संख्या संख्या । न्युनतम प्र.मा.च्या रक्‍कमेस | मान्यतेची रक्‍कम | प्रस्तावित 
संख्या दर (_१) अधीन राहुन करणारे 
खरेदीची सुधारीत कार्यालय/ 
संख्या विभाग 
Ciprofloxacin 0.3% W/V Ciprofloxacin 0.3% W/V 2 | 2 7.560 6.68 700000 4676000.00 618500 4675860.00| NPCB 
32 E-4175 107 +Dexamethasone 0.1% W/V | +Dexamethasone 0.1% W/V Eye Drops 
Eye Drops (5ml Vial) 
Cefpodoxime proxetil Tab. Cefpodoxime proxetil Tab.100mg |S 3 3 2.53 2.12 500000 1060000.00 418900 1059817.00| Free Drug 
33 E-3872 12 100mg Services 
Erythromycin Stearate Tab. Tab. Erythromycin Sterrate500 कि | 3 3.49 2.8954 1000000 2895400.00 829500 2894955.00| Free Drug 
34 E-3872 15 500mg mgAluminium Blister - Strip of 10 Tab Services 
602.632 192434800| — 195505530.80 222472200]  180164184.22 


Pages of 4 


शासन निर्णय, सार्वनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२०/प्र.क्र. ३१/आरोग्य-(७, दिनांक : १९ जुलै, 2022 सोबतचे विवरणपत्र- 


Meropen) औषधाचे नाव तांत्रिक विनिर्देष्ठे वाटाघाटी  प्रशासकी | प्रशासकीय प्रशासकीय निविदेनुसार प्राप्त दराने मुळ सुधारीत 
Inj. ी : 
ares नंतरचा a  । मान्यतेची संख्या । मान्यतेची रक्कम । प्र.मा.च्या रक्‍्कमेस अधीन प्रशासकीय 
न्युनतम दर मान्यतेचा (रुपये) राहुन खरेदीची सुधारीत संख्या मान्यतेची रक्‍कम 
(_१) द्र (रुपये) 
Tab. Cetrizine | Tab Cetrizine Di Hydrochloride 0.1404 0.11 52000000 5720000.00 37000000 5194800.00 
10 mg 10 mg, Aluminium Blister- strip 
| of 10 Tablets 
Inj. Meropenam | gm - LV. Vial 168.00 103.04 30000 3091200.00 18400 3091200.00 
will deliver 1 g of meropenem 
2 and 90.2 mg of sodium as 
sodium carbonate (3.92 mEq) 
Meropenam | /|Inj. Meropenam 1 gm- LV. Vial | 152.320 | 103.0400 30000 3091200.00 20290 3090572.80 
gm Inj will deliver 1 g of meropenem 
3 and 90.2 mg of sodium as 
sodium carbonate (3.92 mEq) 
Meropenam Inj. Meropenam 500 mg Each 76.160 53.7600 40000 2150400.00 28235 2150400.00 
500 mg Inj =| 500 mg MERREM LV. Vial will 
deliver 500 mg meropenem and 
x 45.1 mg of sodium as sodium 
carbonate (1.96 mEq). 
Pantaprazole Pantaprazole 40 mg/ 10 ml Inj 5.82 5.1968 800000 4157440.00 714330 4157400.60 
5 40 mg/ 10 ml 
Inj 
Polypropylene Polypropylene Mesh OR 252.000 | 120.0000 2500 300000.00 1190 300000.00 
| ae Mesh OR Equivalent 


Equivalent 


शासन निर्णय, सार्वनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रामा-१२२०/प्र.क्र. ३१/आरोग्य-७, दिनांक : १९ जुले, 2022 सोबतचे विवरणपत्र- 


Meropen) औषधाचे नाव तांत्रिक विनिर्देष्ठे वाटाघाटी  प्रशासकी | प्रशासकीय प्रशासकीय निविदेनुसार प्राप्त दराने मुळ सुधारीत 
Inj. ी ग 
ares नंतरचा a  । मान्यतेची संख्या । मान्यतेची रक्कम । प्र.मा.च्या रक्‍्कमेस अधीन प्रशासकीय 
न्युनतम दर मान्यतेचा (रुपये) राहुन खरेदीची सुधारीत संख्या मान्यतेची रक्‍कम 
(_१) द्र (रुपये) 
Spinal needle Spinal needle disposable 35.28000 | 20.1600 50000 1008000.00 28570 1007949.60 
disposable 26G | Disposable Sterile spinal needle 
Quincke (or pencil point) ( As 
7 per the need of the end user) 
Size: 23 L=90mm 
ISO & CE certificate 
Size 26G 
Endotracheal /Endotracheal tube Cuff -PVC & | 35.2200 | 31.2800 9200 287776.00 8170 287747.40 
Tube with Cuff Rubber 
| 2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8, 
8.5,9,9.5,10,10.5,11 
Ryles Tube - Ryles Tube Polythene(P.V.C) 7.560 6.7000 40000 268000.00 35450 268000.00 
(Nasogastric Pre-Sterile (Length 105cm) 
Tube) Sterile Non Toxic,Pyrogen Free 
रै With Radio opaque line assorted 
Sizes 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 & 
20 fr with CE certification 
Suction Suction Catheter,Sterile 5.080 5.5000 100000 550000.00 108260 549960.80 
10 Catheter,Sterile 
1] Paracetamol Tab Paracetamol 650 mg 0.7325 0.3700 1000000 370000.00 505100 369985.75 
650 mg 
20994016.00 38467996 20468016.95 


